कार्यकारी अभियंता, संपदा अभियांत्रिकी केंद्र, 
नाशिक येथे अभ्यासल्या जाणा-या कामांचे स्वरुप व 
अभ्यासल्या जाणा-या तांत्रिक अभ्यास अहवालास 
मान्यतेच्या कार्य पध्दतीमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मेरीना २०२१/प्र.क्र.9१/२०२१/लाक्षेवि(आस्था) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ मे, २०२१ 


वाचा: १) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मेरीना, महाराष्ट्र शासन, २०१६ (प्र.क्र.१७८/१६) लाक्षेवि 
(आस्था) दिनांक ०६/०१/२०१७ 
२) जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन, शासन परिपत्रक क्रमांक : ईप्रमं -२०१७/ (३/१७) 
दिनांक ०८/०५/२०१७ 
३) जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय क्रमांक:आढावा २०१८ /प्र.क्र. १४२/२०१८ आ (प्रशि) 
दिनांक २०/०८/२०१८ 


प्रस्तावना- 

जलसंपदा विभागाद्वारे करण्यात येणा-या विविध कामात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन विभागाचे 
कामकाज कार्यक्षम व पारदर्शक करण्यासाठी विविध स्तरावर वापरात असलेल्या सॉफ्टवेअर व माहिती 
संकलनाच्या बाबतीत एकसुत्रीपणा आणण्याकरीता ई प्रशासन मंडळाची स्थापना करण्यात आळेली आहे. तसेच 
महासंचालक, मेरी यांचे प्रशासकीय व तांत्रिक संनियत्रणात असळेले संपदा अभियांत्रिकी केंद्र, नाशिक 
(Resources Engineering Centre) यांचे नियंत्रण संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता, 
ई- प्रशासन मंडळ, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे देण्यात आलेले होते. त्याअनुषंगाने सदर विभागाद्वारे करावयाची 
कार्यपध्दती संदर्भ क्र. २ रोजीच्या परिपत्रकानुसार निश्चित करण्यात आलेली आहे. तथापि संदर्भ क्र. ३ येथील 
शासन निर्णयानुसार सदर विभाग हा प्रशासकिय कारणास्तव पुन:श्च महासंचालक, मेरी अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक यांचे प्रशासकीय व तांत्रिक संनियंत्रणात आणण्यात आला आहे. 
त्याअनुषंगाने संपदा अभियांत्रिकी केंद्र, मेरी, नाशिक या विभागाद्वारे करावयाच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. याबाबत वरील संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रक अधिक्रमित करुन पुढील प्रमाणे सुधारित 
परिपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक :- 
१. संपदा अभियांत्रिकी केंद्र, मेरी, नाशिक या विभागाद्वारे खालील कामे करण्यात यावीत. 

१.१ जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रकारच्या कामात उदा. बांधकाम व्यवस्थापन, सिंचन व्यवस्थापन, 
प्रशासन नियंत्रण इ. मध्ये सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कामात सुलभता आणणे व त्याच्याशी 
संबंधीत संशोधन, विकसन अंमलबजावणी करणे. 

१.२ वरील उपाययोजना राबविण्यास्तव इतर उपलब्ध तंत्रज्ञान जसे की, GIS, Microwave Remote 
Sensing, Hyper Spectral Imaging, DGPS, इतर संबंधित अद्ययावत Tech nology इ. बाबतही 
विचार करुन योग्य तंत्रज्ञान किंवा Hybrid approach निवडण्यात यावा. 

१.३ सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाद्वारे करण्यात येणा-या गाळ सर्वेक्षण, पीक क्षेत्र मोजणी इ. कामांच्या निवडक 
प्रकल्पांना अंतिम स्वरुप देऊन त्याची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करणे व सदर कामाचा क्षेत्रिय 
स्तरावर वापर होण्यास्तव उपायोजना करणे. 

१.४ तसेच सुदूर संवदेन तंत्राचा वापर करुन पुढील कामे करणे. 

अ) भू- वापर व भू आच्छादन मोजणी व मापन (Land Use Land Cover) 
आ) प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील बागायती क्षेत्राचा अभ्यास (Green Cover) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मेरीना २०२१/प्र.क्र.9७१/२०२१/लाक्षेवि(आस्था) 


इ) जिल्हानिहाय जल आच्छादन अभ्यास (Hydro Cover) 

3) हंगामनिहाय उभे पीक क्षेत्र मोजणी (Standing Crop) 

उ) Ground DGPS तंत्राने लघु प्रकल्पांचे बुडीत क्षेत्र, सिंचन क्षेत्र, लाभ क्षेत्र, कालवा संरेखा यांचे 
भौगोलिक सर्व्हेक्षण (Topographic Survey) 

सुदूर संवेदन व वरील नमुद इतर Ud प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचे शासकीय कामकाजात वापर वाढवून 

कार्यक्षमतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीकोनातुन आव्यक ती योग्य कार्यवाही करणे. 

वर नमुद केलेल्या १.१ ते १.५ या कामांकरीता पर्यायी व नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दृष्टीकोनातून 

उपाय योजना करणे व नियोजन करणे. 


oc क 


१.५ 


es 


२. संपदा अभियांत्रिकी केंद्र, मेरी, नाशिक यांनी तयार केलेल्या अभ्यास अहवालास मान्यतेसाठी सुधारित 
पध्दती सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ नुसार अवलंबिण्यात यावी. 

३. संपदा अभियांत्रिकी केंद, नाशिक विभागामार्फत केल्या जाणा-या जलाशय गाळ सर्वेक्षणाच्या कामासाठी 
केंद्रीय जल आयोग (CWC), नवी दिल्ली यांचे निकष तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांची निकड तपासून प्रकल्पांचा Sardar 
वार्षिक संशोधन कार्यक्रमात करण्यात यावा. 

४. तसेच संपदा अभियांत्रिकी केंद्र या विभागाचे आहरण व संवितरण अधिकारी हे उप अभियंता, (प्रशासन-१), 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक राहतील. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०५२८१५१७५१०४२७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Krishna Ghanekar 
|: C=IN, o=G ment of Mahi 
०१९८. , डॉ! htra, 
'4305b237b04e380f1 41 6df45d0320a44cdb32292fc 


° . 
S a Nn a K [| | ५ h ‘al a DN: arashtra, ou=Water Resources 

De; 

2: 

b2b0c, 
seri =8902ab592066f97 1e1d467fc4d08636bc74c849a6c 
h a ‘al e a [| da64990a58846ec6F0747f, cn=Sanjay Krishna Ghanekar 
Date: 2021.05.28 15:59:33 +05'30' 


(सं. कृ. घाणेकर) 
सचिव (लाक्षेवि), महाराष्ट्र शासन 
सोबत- परिशिष्ट- अ 


प्रत:- 

) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

) मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव 

) मा. मंत्री (जलसंपदा) मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

) मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

) अपर मुख्य सचिव, (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई 
) 

) 

) 

) 


A Oo 


C 0८ ww 


4 
सचिव, (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई 

सचिव, (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य -१/२ मुंबई /नागपुर 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य -१/२ मुंबई /नागपुर 

महासंचालक, वाल्मी, औरंगाबाद 

महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, नाशिक 
सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग 

सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 


Nn S&S O&M 


८“? 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


Se Veo ere “जळकळ 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मेरीना २०२१/प्र.क्र.9१/२०२१/लाक्षेवि(आस्था) 


१४8 
१५ 
१६६ 
१७ 
१८ 


) 
) 
) 
) 
) 


सर्व मुख्यअभियंता व सहसचिव /सहसचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्राळय,मुंबई 
सर्व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई 

आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग 

सर्व अवर सचिव /कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


१. 


परिशिष्ट - अ 
शासन परिपत्रक क्रमांक मेरीना २०२९/प्र.क्र.७१/२०२९ /लाक्षेवि आस्था, 
दिनांक- २८ मे, 2022 रोजीचे सहपत्र. 


संपदा अभियांत्रिकी केंद्र, नाशिक विभागा मार्फत केल्या जाणा-या अभ्यास अहवालास 
मान्यता देण्याची सुधारित कार्यपध्दती: 
धरणाचे गाळ सर्वेक्षण हाती Wada, संबंधित मुख्य अभियंता यांचे शिफारशीसह धरणाशी 
निगडीत Hydraulic data (Revised area capacity table, original area capacity table 
Hydraulic planning etc.) इ. सर्व अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिको संशोधन संस्था, 


नाशिक या कार्यालयास माहे फेब्रुवारी पर्यंत माहिती देण्यात यावी. 


, प्रत्येक वर्षाचे एप्रिल ते मार्च या दरम्यान करावयाचे गाळ सर्वेक्षण वार्षिक कार्यक्रम, अधीक्षक 


अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक तयार करतील व त्याची अंमलबजावणी 


संपदा अभियांत्रिकी केंद्राद्वारे करण्यात येईल. 


. सदर कार्यक्रमात समाविष्ट करावयाच्या धरणांची निवड National Remote Sensing Agency 


द्वारे संकेतस्थळावर उपलब्ध मागील ०३ वर्षाच्या 8181118 imageries च्या आधारे, व केंद्रीय 
जल आयोग नवी दिल्ली यांनी ठरविलेल्या निकषानुसार किमान ८० टक्‍के feasibility 
असल्यावरच गाळ सर्वेक्षण हाती घेण्यात येईल. सदर अभ्यास हाती घेण्यास्तब feasibility च्या 
निकषानुसार न करण्याचे ठरल्यास त्यास्तव सुस्पष्ट ब योग्य कारणमीमांसा असणे आवश्यक 
राहील. “गाळ सर्वेक्षण कार्यक्रम' माहे एप्रिल मध्ये सुरु केल्यानंतर पुढील वर्षीच्या माहे मार्च 


अखरेपर्यंत संपवावे. 


. वार्षिक कार्यक्रमात समाविष्ट धरणांच्या images NRSC कडुन MRSAC च्या संमतीने प्रत्येक 


वर्षी मे पर्यंत उपलब्ध करुन घेण्यात यावी. 


. एका Analyst ने केलेल्या अभ्यासाची तपासणी दुस-या Analyst ने करणे बंधनकारक राहील. 


. वरील अनुसार तयार झालेल्या अभ्यासाची तपासणी संबधित उपअभियंता यांनी त्याच कालावधी 


दरम्यान संपविणे बंधनकारक राहील. अभ्यासानुसार झालेल्या कामाची भूसत्य पडताळणी 
करण्याची जबाबदारी संबंधित Analyst यांची राहील. यास्तव प्रत्यक्ष धरणस्थळी भेट देऊन GPS 


locations सह छायाचित्रे अहवालात समाविष्ट करण्यात यावी. 


. वरील सर्व अभ्यासाच्या आधारावर तयार केलेला प्रारूप अहवाल कार्यकारी अभियंता यांच्या 


मान्यतेने अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिको संशोधन संस्था, नाशिक कार्यालयास सादर 


करावा. 


८. 


१०. 


तयार करण्यात येणा-या अभ्यासाचे Cross Validation विविध पध्दतीने करण्यात यावे आणि 
वापरण्यात आलेल्या पध्दतीची माहिती अहवालात समाविष्ट करावी. राष्ट्रीय पातळीवरच्या 
संशोधन संस्था उदा. CWC नवी दिल्ली, NRSC- हैद्राबाद इ. यांचेशी संपर्क साधून त्यांच्या पध्दती 


बाबत माहिती करुन घ्यावी. 


| सदर अभ्यासाचे अहवाल अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिको संशोधन संस्था, नाशिक 


यांची मान्यता घेऊन संबंधित क्षेत्रिय मुख्य अभियंता यांना पुढील कार्यबाहीसाठी पाठविण्यात यावे. 

मुख्य अभियंता यांनी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ०२ वर्षाच्या आत जलाशय परिचालनानुसार 

झालेल्या पाण्याचे नियोजन / वापर आणि पाणी उपलब्धता यांची तुलना करुन, साठवण क्षमतेत 
आलेल्या घटीबाबत व गाळाबाबत अभिप्राय अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन 
संस्था, नाशिक यांना कळवावेत. 

अभ्यास झाल्यानंतर ०३ वर्षाचे आत यावर अंतिम निर्णय प्रकल्पाशी संबंधित कार्यकारी संचालक 

यांच्या स्तरावरुन घ्यावा व Area /Capacity Curve व साठवण क्षमतेत योग्य /आवश्यक बदल 

असल्यास यात सुधारणा करुन मान्यतेबाबतची सर्व कार्यबाही या कालावधीतच कार्यकारी 
संचालक स्तरावरुन अंतिम करण्यात यावी. त्यानुसार महामंडळाचे सिंचन प्रकल्पाची साठवण 
क्षमता व सिंचन क्षमतेचे बास्तबवादी पुनिविलोकन करुन शासनाची मान्यता घ्यावी. 

पीक (ऊस/केळी/द्राक्षे इ.) मोजणी क्षेत्र अभ्यासाची सुधारित कार्यपध्दती. 

१. पीक मोजणी अभ्यासासाठी त्या प्रकल्पाची ठळक वैशिष्टये, प्रकल्पांचे लाभक्षेत्र, तसेच 
लाभक्षेत्रामध्ये येणा-या गावांची यादी ब लाभक्षेत्र दर्शक नकाशा संबंधित मुख्य अभियंता यांच्या 
मान्यतेने अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक यांना 
फेब्रुवारीअखेर पर्यंत पाठवावे. 

२. प्रत्येक वर्षाचे एप्रिल ते मार्च या दरम्यान करावयाचे पीक सर्वेक्षण वार्षिक कार्यक्रम अधीक्षक 
अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिको संशोधन संस्था, नाशिक तयार करतील व त्याची 
अंमलबजावणी संपदा अभियांत्रिकी केंद्राद्वारे करण्यात येईल. 

३. सदर प्रकल्प वार्षिक कार्यक्रमात समाविष्ट झाल्यानंतर Toposheet च्या आधारे लाभक्षेत्र 
Georeference केल्यावर, आवश्यक सुदूर संवेदन पहिली प्रतिमा NRSC / MRSAC 
यांच्याकडुन उपलब्ध करुन घ्यावी. सदर कार्य नोव्हेंबरपर्यंत पुर्ण करावे. तसेच दुसरी व तिसरी 
प्रतिमा पुढील वर्षीच्या फेब्रुवारी / मार्च a एप्रिल/मे मध्ये अनुक्रमे उपलब्ध करुन Analysis 
संपवावे. 

४. प्रत्येक टप्प्यातले Analysis ची भूसत्य पडताळणी संबंधित Analyst यांनी संबंधित क्षेत्रिय 
अधिका-यांसमवेत करावी व प्रत्येक feature चे कमीत कमी Yo Signature Set 075 च्या 


सहाय्याने उपलब्ध करुन घ्यावे. 


५. सदर अभ्यास अहवालात गावनिहाय आकडेवारी अंतर्भुत करुन पुढील वर्षीच्या माहे जुन 
अखेरपर्यंत संबंधित मुख्य अभियंता यांना अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन 
संस्था, नाशिक यांनी सादर करावे. 

६. सुदूर संवेदन तंत्राने मोजणी केलेले पीक क्षेत्र व प्रत्यक्ष क्षेत्रिय अधिका-यांकडून मोजणी अंती 
प्रापत पीक क्षेत्र यात १०% पेक्षा जास्त तफावत असल्यास या तफावतीच्या नेमक्या कारणाचा 


शोध क्षेत्रिय मुख्य अभियंता यांनी घ्यावा. 


